RNI No. MAHBIL / 2009 / 31745 

सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक- मध्य उप - विभाग 

वर्ष ८ , अंक २७ ] 

शुक्रवार , जून १७ , २०२२ / ज्येष्ठ २७ , शके १ ९ ४४ 

[ पृष्ठ १ , किंमत : रुपये ४.०० 

असाधारण क्रमांक ४० 

प्राधिकृत प्रकाशन 

ग्राम विकास विभाग 

बांधकाम भवन , मर्झबान पथ , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १७ जून २०२२ 

आदेश 

४ 

क्रमांक जिपंनि २०२२ / प्र . क्र . ३५ / पं . रा . २. - ज्याअर्थी , माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने विकास किसनराव गवळी - वि - महाराष्ट्र 
राज्य ( रिट याचिका क्र . ९ ८० / २०१ ९ ) या प्रकरणामध्ये दिनांक ४ मार्च २०२१ रोजी दिलेल्या आपल्या आदेशातील परिच्छेद क्र . १२ 
मध्ये , राज्यातील नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या ( इतर मागासवर्गाच्या ) बाबतीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांनिहाय राजकीय मागासलेपणाच्या 
स्वरूपाची व परिणामांची समकालीन अनुभवधिष्ठीत सखोल चौकशी करण्यासाठी श्री . जयंतकुमार बांठिया , माजी मुख्य सचिव , 
महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक ११ मार्च २०२२ रोजीच्या आदेशान्वये समर्पित आयोग स्थापन करण्यात आला होता 

; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त प्रयोजनासाठी समर्पित आयोग घटित करण्यात आला होता . परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरिकांच्या 
मागासप्रवर्गाची संख्या निश्चित करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या समर्पित आयोगाची मुदत दिनांक ११ जून २०२२ रोजी संपत 
आली असून आणखी काही अवधी लागणार असल्याचे सदस्य सचिव , समर्पित आयोग यांनी कळविले आहे . 

त्याअर्थी आता , महाराष्ट्र शासन याद्वारे श्री . जयंतकुमार बांठिया , माजी मुख्य सचिव , महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत 
करण्यात आलेल्या समर्पित आयोगास दिनांक ११ मार्च २०२२ रोजीच्या आदेशातील कार्यकक्षा लक्षात घेवून सदर कार्यकक्षेतील 
क्र . ३ मध्ये दिनांक ११ जुलै २०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

राजेश कुमार , 
शासनाचे अपर मुख्य सचिव . 

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 

भाग एक ( म.उ. वि . ) - ४० - १ 

( १ ) 


